Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


P; 
h 
हौ 
E 
ME 
E 
^ 
hb: 
» 
EE 


शाळेय बाळसंगीत 


साग १ ला 


लेखक | 
d, वि. ना, पटवधन 


RA) 


Dr Se Se Sah Se Sr Sir Sr SET 


ge 


` ८०0. In Public Domain. Sri Sri Anand yee Ash Collection, ४ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


- i —M लि” 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


॥ श्रीराम प्रसन्न ॥ 
संगीत गौरव प्रंथमालेचे पुष्प १० वें 


शालेय बाळसंगीत 
भाग पहिला 


लेखक 
“संगीत-चूडामणि' “संगीत-प्रवीण!, 
पं. विनायक नारायण पटवर्धन 


सन १९५१ ] ग्रथमावृत्ति [ किमत ८ आणे 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


2 


leo re CS 
या पुस्तकांत आलेल्या चिन्हांची संक्षिप्त माहित 
एक मात्रा (सा) अर्धी मात्रा (सा) 
ज्या स्वराचा पाय मोडला असेल तो स्वर कोमल समजावा. 
जसे- रे ग्‌ ध्‌ नी. a तीब्रासाठीं पुढीळ खूण केळी आहे. स” 
ज्या स्वरावर टिंब असेल ( धं ) तो स्वर मंद्र सप्तकांतीऊ समजावा. 
ज्या स्वरावर रेघ असेल (ग॑) तो स्वर तार सप्तकांतीछल समजावा. 


या पुस्तकांत आलेल्या तालांचे तबल्याचे ठेके 
(re, मात्रा ८ ( मध्यळ्य ) ठोके १-३-७ मात्रेवर 


1 fi far at f fa ar car fu fa ar ar (Rr fa at 
0 00 0000 0000 0 oo ० 


à + ७ 
हुत एकताल, मात्रा ६, ठोके १-३-५-६ मात्रेवर 


धिधिधानित्रकतूना कत्ता घागित्रक धीना 
0 ० ०० ४४४४ ० 00 00 ५५५८५८ ०० 


१ + ५ & 
झपताल, मात्रा १०, ठोके १-३-८ मात्रेवर 
धीना धीधीना तीना धी घी ना | 


CT 


gq 
० 
३ 


१ ठे. + ८ 1 
तालांतील)सम, मात्रा, ठोके ओळखण्याची चिन्हे 
१ हा आंकडा ताळांतील पहिली मात्रा म्हणजे सम ओळखण्याचा आहे. 
+ हैँ चिन्ह ताळांतील काल ओळखण्याचे आहे. 
समेशिवाय इतर ठोके ज्या ज्या मात्रावरून असतील तेच आंकडे स्वरा- 
सालीं येतील. 
२ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


L4 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रास्ताविक निवेदन 


‘ated महाविद्यालय ? ही संस्था के. गायनाचार्य पु. पं. विष्णु दिगंबर 
पलुस्कर यांनीं स्थापन करून आज पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. SINT 
सुप्रसंगी या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे, या सुयोगाबद्दद मला फारच 
आनंद होत आहे. 


शालेय बालसंगीत ? ही माला लहानलहान बालकांच्या शिक्षणास 
उपयोगी पडावी या उद्देशानें लिहिली आहे. त्यांना झेपेल अशीच रचना 
असूनही अभिजात संगीताशी त्यांचा परिचय व्हावा अशी खटपट केळी 
आहे. मुंबई सरकारच्या शिक्षणखात्यानें अभ्यासक्रमांत संगीत या विषयाचा 
समावेश केलेला असून इयत्ताचार अभ्यासक्रमंहि निश्चित केला आहे. त्या 
अभ्यासक्रमानुसार हीं पुस्तक लिहिलीं असून पहिला भाग पहिलीला, 
दुसरा भाग दुसरीला व तिसरा भाग filer अशी योजना करतां gw. 
या माळेत येणाऱ्या रागांचा अधिक अभ्यास करूं इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 
“ बाळ-संगीत ” या माळेचा उपयोग करून शिक्षकांच्या मदतीनें स्वतःच्या 
ज्ञानांत भर घालतां येईल. [ सवं संगीतप्रेमी या नवीन उपक्रमाचा लाभ 
घेऊन लेखकाच्या परिश्रमाचे चीज करतीळ अशी आशा आहे. विश्ञेषतः 
ज्या शाळांतून संगीताचें शिक्षण दिलें जातें अशा सवं शाळांच्या प्रमुखांनी 
या पुस्तकांचा उपयोग करून घ्यावा अशी त्यांना विनंति आहे. 


समर्थ भारत He व्यवस्थापक श्री. स. रा. सरदेसाई यांनी अत्यंत 
थोड्या अवधींत É पुस्तक इतक्या सुबक रीतीनें छापून दिलें याकरितां 
त्यांचा सी आभारी आहे. 


पुणें, 
. ५ से, १९५१ j विनायक नारायण पटवधैन 


3 ; 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


अनुक्रमणिका 


शास्त्रीय माहिती--पा. १ ते ७. 


राग-भूपाळी--शास्त्रीय परिचय व सारेगस पा. ५. लक्षणगीत पा. ६. 
नमन पा. ७. AWA नाम पा. ८. 


राग-दुगो-शाख्रीय परिचय व सरेगम पा. १०. लक्षणगीत पा. ११० 
सुमन एक पा. १२. रम्य सुगुण पा. १३. 


राग-सारंग--शाखीय परिचय व सारेगम पा. १४. लक्षगीत पा. १६. 
प्रभुनाम सुख पा. १७. 


राग-खमाज--शास्त्रीय परिचय व सारेगम पा. १८. लक्षणगीत पा. 
२०. मधुर सुरली पा. २१. 


राग-देश--शास्त्रीय परिचय च सारेगम पा. २३. लक्षणगीत पा. We. 
ज्योत्स्ना ही पा. २५. देवी अहिल्ये पा. २६. 


४ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


शालेय बालसंगीत 


भाग पहिला 


(areata विभाग ) 
यस्य सर्वे समारंभाः संगीतोद्धार हेतवे। 0o «>» 
तस्मेदिगंबरांशाय विष्णवे गुरवे नमः ॥ 


पाठ १ ला 


शरीरांत प्राण जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच स्वर हा संगीतांत RE- 
तत्वाचा आहे. स्वर हँ संगीतकलेचें माध्यम आहे. 

स्वर हे नादापासून निर्माण होतात. नाद्‌ याचा शब्द्शः अर्थं येथें घेऊन 
चालणार नाहीं. जो आवाज श्रवणसधुर असून संगीतोपयोगी असतो अशा 
आवाजाला नाद असें म्हणतात. नाद उंच किंवा खालीं होऊ शकतो व 
नादाच्या उंच नीच होण्याने व नंतर विशिष्ट जागेवर स्थिर होण्यासुळें 
वेगवेगळे स्वर निर्माण होतात. विशिष्ट उंचीच्या नादांना स्वर असं म्हणतात. 

संगीतांत सात स्वरांचा उपयोग केला जातो. त्यांची मूळ संस्कृत नांवे 
पड़ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, Yaa व निपाद भशी आहेत. पण 
प्रत्यक्ष गातांना सात्र त्या स्वरांचा उच्चार अनुक्रमें सा, रे, ग, म, प, ध व 
नि या नावांनी केला जातो. या सात स्वरांतील ' सा? हा सवात खालचा 

स्वर असून पुढीछ प्रत्येक स्वर क्रमशः चढत असून “ नि? हा सर्वांत उंच 
स्वर होय. 


जरी हे सातच स्वर संगीतांत वापरले जात असले तरी त्यांचे वेगवेगळे 
प्रकार होऊं शकतात. वरील सात स्वरांमध्यें जे अंतर असते ते कमीजास्त 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[२] 


झाल्याने स्वरांना नाढाची नवी स्थानें मिळू शकतात, अशा मूळची जागा 
सोइ शकणाऱ्या स्वरांना चळ व मूळचें स्थान कधींही न सोडणाऱ्या स्वरांना 
अचल स्वर अस म्हणतात. "V, AU, ^W, "घ? व “नि” हे स्वर चल आहेत 
व ‘ar व v हे दोन स्वर अचळ आहेत, रे, ग, ध व नि हे स्वर आपल्या 
मूळव्या जागेपेक्षां कमी उंचीच्या स्थानावर (अर्थात्‌ मागील स्वरांपेक्षां 
सात्र उंच ) आले म्हणजे त्यांना कोमळ असे म्हणतात, मूळच्या स्थानास 
झुद्ध असे म्हणतात व झुद्धापेक्षां कमी झालेल्या स्वरास कोमल स्वर 
म्हणतात. रे, ग, ध व नि हे कोमल होतात. रे कोमळ” हा स्वर ‘ar’ पेक्षां 
उंच पण रे’ झुद्धापेक्षां कमी उंच असा असतो, असंच कोमल ग, धव नि 
adage सांगतां येईल. “म” मात्र आपल्या शुद्ध स्थानापासून चढा पण 
‘a’ पेक्षां कप्री उंच असं स्थान घेतो, Be स्वरापेक्षां चढ्या झालेल्या 
स्वरास तीब्र असें म्हणतात. फक्त “म? तेवढा तीब्र होतो. 


स्वरांचे वरील सर्च प्रकार आपल्याला पुढीलप्रमाणे सहज लक्षांत ठेवतां 
येतीलः-- ` 


l शुद्ध स्वर 
(9,3, 2, स, प, घ, नि) 


हक पालक जरुर 


अचल चल - 
सा, प . रे, ग, स, ध, नि 
| 
कया 
कोसळ तीब्र 
रे, ग, घ, नि म 
पाठ * 3T 


संगीतांत सात स्वरांचा उपयोग केला जातो असे मागील पाठांत आपण 
पाहिलेच आहे. अश्चा सात स्वरांच्या समूहास सप्तक असें म्हणतात. एका 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[३] 


सप्तकांत सात झुद्ध स्वर, चार कोमल स्वर च एक तीव्र स्वर aa जास्तीत 
जास्त बारा स्वर येऊं शकतात. : 


संगीतांत तीन सप्तकांचा प्रायः उपयोग केला जातो. ज्या सक्तकांतील 
स्वर सहजगत्या अगदीं विनासायास म्हणतां येतील X मध्य सप्तक होय. 
स्याचेवरील सप्तक हैं तार सप्तक व मध्य सप्तकाचें खाळचें सप्तक a मंद्र 
सप्तक या नांवानें ओळखले जाते. मध्य सप्तकाचाच संगीतांत विशेष उपयोग - 
केला जातो, 


संगीतांत जे स्वर वापरळे जातात त्यांचा दोन तर्‍हेनें उपयोग केला 
जातो; चढत्या किंवा उतरत्या BATA सा, रे, ग, म, प, थ, नि अशा 
agar क्रमाने स्वर घेण्याच्या क्रियेस आरोह असें म्हणतात. नि, ध, प, 
म, ग, रे, सा AA उतरत्या क्रमानें स्वर घेण्याच्या क्रियेस अवरोह असें 
म्हणतात. 


विशिष्ट क्रम पाळून आरोह अवरोह युक्त स्वर म्हटलें म्हणजे अशा स्वर- 
MAIS! अळंकार असे म्हणतात. वेगवेगळे अलंकार म्हटल्याने स्वर लाव- 
ण्यास मदत होते. 


अभ्यासासाठी कांहीं अळंकार खालीं दिले smüq:— 

१ सारेग,रेगम, गमप, मपध, qu नि, घनिर्सा 
at नि घ, नि घ प, घ पस, पस ग, म ग रे, ग रे सा. 
१सारेगम,रेगमप,गमपध,मपधन्ति, पध निसा 
uerum Raum धपमग,पमग tau रेसा. 
३ सा ग, रेस, ग प, म घ, प नि, ध सा, सा घ, नि प, घ म, 
पग, मरे, ग सा. 
४सागरेसा,रेमगरे,गपमग,मधपम,प निघ प, 
घर्सानिघ, घनिसांघ, पधनिप, quum, गस 

पग, रेग म रे; सा रे ग॒ सा. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. FUnding by MoE-IKS 
[४] 


सप्तकांत जास्तींत जास्त बारा स्वर (ga कोमल च dia मिळून ) करूं 
येतात त आपण पाहिले. या बारा स्वरांपैकी कमींत कमी ५ स्वर घेणाऱ्या 
विशिष्ट नियमांचे पालन करणाऱ्या व रंजक अशा स्वरससुदायास राग असें 
हणतात. शाखीय संगीताचे एक मूलभूत वैशिष्टय म्हणून “ राग UTD 
उल्लेख करावा लागेल; व म्हणूनच शाखीय संगीताला ' रागदारी संगीत ? 
या नांवानेंहि संबोधिले जाते, निरनिराळ्या रागांचा अभ्यास करण हच 
संगीताच्या अभ्यासाचे प्रमुख अंग होय. 


पाठ 3 रा 
मात्रा व ताळ 


संगीतांत स्वराचे खालोखाल मात्रा व ताळ यांचे aga आहे. स्वर- 
योजनेला विशिष्ट गतीशिवाय सौंदर्य येत नाहीं; च ही गति संगीताला? 
मात्रा व ताल यांच्या साहाय्यानें मिळते. 


संगीताच्या विशिष्ट गतीस लय असें म्हणतात. ही लय मोजण्यासाठी 
सारख्या प्रमाणांत दिळेल्या ठोक्यांना मात्रा असें म्हणतात, दोन ठोक्यात 
जे अंतर AAS त्यावरून लय सहज लक्षांत येते. नंतरच्या ATAHAN- 
देखील तेवढेंच अंतर ठेवावे लागते. 


विशिष्ट मात्रांच्या समूहाला ताळ असे म्हणतात. ८, १ ०, १२, १६ इ. 
वेगवेगळ्या मात्रांच्या समूहाला वेगवेगळीं नांवं आहेत. ८ मात्रांच्य? 
तालास त्रिताल, १० मात्रांच्या तालास झपताल, ६ मात्रांच्या तालाल gd 
एकताळ अशी निरनिराळीं नांवं आहेत. 


तालाच्या सुरवातीच्या ( म्हणजे पहिल्या ) मात्रेस त्या तालाची सम 
असं म्हणतात. तालाचं दोन सारखें भाग केल्यास दुसऱ्या भागाची पहिली 
मात्रा म्हणजे तालाचा काल होय. त्रितालाचा काळ ५ व्या मात्रेवर व झप- 
तालाचा काल ६ व्या मात्रेवर येतो. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[५] 
राग-भपाली 


या रागाला मध्यम व निषाद वर्ज्य, बाकी Wd स्वर Be लागतात, 

जाति-ओडव; वेळ-रात्रीचा पहिला प्रहर; वादी-गांधार; संवादी-पैवत. 
गाचें मुख्य अंग 
गरेपग,गरे, धि Ty ay 

आरोह--सारेगपसाध सा 

अवरोह--सां ala प Ta रे सा 

लक्षांत ठेवण्याच्या गोष्टी--हा राग गंभीर आहे. या रागांत “गरे 
q ग, ग रे, साधं सा? हे स्वर नेहमीं घ्यावेत, त्यामुळें रागाचे स्वरूप स्पष्ट 
होतें. पंचमावर फार aid नये ब वर दिलेले स्वर म्हणावेत, म्हणजे राग 
चुकणार नाहीं. 

आलाप 
१ aia, जघसारे, Viga, सारग, गरे, S धसाधसा 
२ सा ur, गरेपग mme man, गरे, Tiat 


३ ata पसघिसाघरसासघस|, सा रै ufa, quat td 


~ wi 


Yala qiia सांधपपगरे maa, गरे, Tia 
क्र. १ राग-भूप, सारीगम; तीनताळ 


सासांधपगरेसारे[पग ऽध पगरेसारेगरेगपगप | 
o o0000o00'00-000000000000 
+ 9 १ & T ७ 
सांधऽपगरेसा 

000000 "7 

१ à 

॥ अंतरा ॥ 

TITTTLCE | सांघऽधसांरेसासागरेंसांघ 
0 00000 00 0 000 00 “5 000 oo 
+ 9 q R + L3 
साधप PES घपगरेसा 

Oooo'!'oooooO0oo ० 

१ & 
SIT.ST. 8 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
[६] 
क्र, २ राग-भूप, छक्षणगीत; Fare 


कर मनहर सजळी, quet. म-नी हीना सुर झु मेळ युत प्रथम ai 
नशि नटली ॥ go ॥ औडव मनहर जाति प्रगटली, ग, घ वाढो सवा 
agel, उलट सुलट साळाप करित रस शांत भक्तिळा वरली ॥ १॥ 


-कै. d. ना. मो. खरेकुत 


` al 
ग गगऽगरेगपधधप।|' uu 
agaatgsa ast Ts Teo geo) ०० 
कशिम नहर सज Man. सनिही नासु र। छ - 
+ ७ १ & T » 1 
Ug Int Lg [| 15:31 ER 115 1, गरेगप 
quu su à र|सांसांघप 
सास ae 00000 ७0 0७9० 0७ s 
द्ध से - लयुत ग्रथमया . मनिक्ष[न टली. - «के 
३ + o E à 
॥ अंतरा ।। 

EN [| | Èi [| 
aangat a Cat at at cara a {सासा घर्सा 
न" ०००० 00 > 0000 Toss F 1 
Asana ह र|जा ति प्र गटलीगधवादी wj. 
T ७ १ - दे + ७ १ 
- [| 
रंसारंधसाघपप्गरगागपपपसाध at at at at at 
oo = 0 000 000000090 = 0 0 0 ० 
. दी वदली. उर्रसुलट आ «| ला प क॑ रि त 

& + 9 q & 

tar Jay 1 al I al 1 गरे 
साघसांरैगरैसाऽरसाध|सासाधप 
00 ७०० ००० ०० o ७०७०९७० 
qam.. भ.क्तिळा | व Q CAU S cQ 

t ७ १ ३ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[७] 


नमन i 
क्र. ३ राग-भूप, झपताल 
नमन त्या प्रसुपदा | गुणिजनाँ कामदा ॥ Wei दे सुसंगति सतत। 
कुमति जी संहरित । दाउनी कीं सुपथ | देई सुख संपदा. १ ॥ 


सागरे रेग 5 धपग रे सा| गप साध साध स "a ग 


घ 
ECOL SS OS - > ST 
नमनत्या. . प्रभु पदा .) gm ज at. का- म 
१ 3 MEE € १ ८३ T ८ 
ग रेसा ; 
o0 7 
Wr. . * 
॥ अंतरा || 
1 
पज़पपरधसांसांसांरैसांसा| सांग रेसा 5 सा tat 
= — = — — P II EE — M M [o] -— मग 
दे.सुसं - गतिसत त| कुमतिजी.सं . - ह 
१ 2 + ८ १ 3 + 6 
q qla 5पगपग रेप गपर्ाच्र्सा।पधर्साधपगगपध 
--|----—-——— 2100 OO 
Rala. उनी की. सु «uj. . इसुखसं. « 
ero 6 1 ३ + 

पगरेसा 
A 
पदा . . 

4 


f नमन त्या प्रभुपदा ! म्हणून पुढील “ आलाप ताना ' घेणे. 
१ साराधरश्ंसाऽसारेगऽगरेधसा ऽ 
७" 9 ०-- 000 0“ 

AT . . e a . . . ७ . . . . 


1 & + € 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


०००० 
A s.e o 


3 E! T é 


à " 
३ सारेगप्रधर्साञ्धपगरे5ग 
0 ooo) o=- 


५ नमन cat’ म्हणून पुढील “ताना ' कालापासून घेणें, 
४सारेगपगरेगपधपगरेगपध सांधपगरे 


sS ni TNs oM 2 Ta HY 


क्र. ४ राग-भूप, दुत एकताल 


प्रभुचे नाम गोड मनिचे पुरवि कोड । ' स्मरता तदिय चरण। मोक्ष 
लाभ हो ॥ Zo ll ग्रभुनाम परमानंद | पुरवि तदिय छंद छंद तोडि जगतः 


मोहबंध | मोक्ष लाभहो ॥१॥ 


साघर्साप्पगरेगपधपगरेसा|पगगरे5गध 
Oo o “ 0१५८ 00000 000 0" 09 
ya... .मगो. ड | मनिचे . .पुर 
3 2 + hi & 3 ३+ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[९] 


अंतरा | 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[१०] 


राग-दुर्गा 
या रागाला ian व निपाद ast, बाकी सकं स्वर शुद्ध आहेत. 
जाति-ओडव; बादी-रिपभ; संवादी-घैवत. वेळ-रात्रीचा दुसरा महर 
रागाचे मुख्य अंग 
मपधमरे,धंसा 
आरोह--सा रे सम प ध सां 
अवरोह--सां ध प म रे, थं सा 
e ~ ~ A Li A . 
लक्षांत ठेवण्याच्या गोष्टी--आरोहांत घैवतावर व अवरोहांत रिफ 
आवर थांबावे म्हणजे रागाचं शुद्ध स्वरूप दिसतें. “'घ मरे प? हे स्वर 
नेहमी म्हणावेत, म्हणजे राग चुकणार नाहीं. 
आलाप 
१ anata, सारेमरे, रेमपध मरे, Tia 
I 
२ सारेमपधमरेप, म प uult सारेधसा 
wwe wv 
३ सारे मप ध सारे val, al Xd tuat, सांध मरे, रेमप- 
bd 


v www M 
` 


मरे, जघसा 
क्र, ५ राग-दुर्गा, सारीगम; झपताल 


रेपपमपधमरेरेसा| धघंसारेमपमपधर्साध ५ 
--------- -i-----o0oooo00 
3 & + ८ १ à + € 
ममरेसा| ) 
००० ० टे 

॥ अतरा |I 

I स्‌ al | al 
मपधधमपधर्साधसा | घर्सारेमरध EL 
Pd ei टा Co oe क ims mer emo OLIGO 
3 ३ + ८ १ & + ८ 
पस|रेपपमप मपध साध पममरेसा| 
o~ili--7--000 0 000000 

१ R + ८ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[११] 


क्र. ६ राग-ढुगाँ, लक्षणगीत; ga एकताल 
करुनि दूर ग-नि सुरास। गाती विसळ सुरांना। नटविति दुर्गा रागि- 
णिळा। स मयीं मध निशिला ॥ (० N रिषभ अंश ज्याटा। घेवत संददला 
केला | विषद मध्यम सुराला सा धमरे सा रे घ सा॥ १ ॥ 


-के. d. Waa 
धध धप्मऽमरेसारेपऽप[|मरेसासासारेघंसासा 
ooo oo0o0000000|== o c o ०० (o) — 
करूनि दू. र गनिसुरा.स|गातीवि म ल gu . ना 
१ & wr $089 3 pev ee Ea 

| q 
सा घ ध पधधमम 
थु म.प बंध सा, याचया 
न टवितिदुर्गा . रा fif | लासमयींम घ 
१ a & 1 ३+ 
X ur d ur 
o 0 0 O 
निशिला 
थ & 
॥ SET ॥ 
|| 1 wt al al al I | al i 
ऽपधसांसांसांरे|म॑रेसाररसांधसांरे 
Ta ताक oS ०० 900 " 0०90 न" ५८ VON OM 
Ruus.usr. wa. वत से व दलाके . A 
` ३ + ५ ६ १ ३ +५ 
घमऽरेरेसाधंसासा| सांघ ऽमरेसा 
a8 पप 0 SRS o = 0000-0 
gr. | विपदम. ध्यम सुरा . छा | साथ नस रेप्ता 
६ 1 & T 4 & १ 3+ 
suu 
ooo — 
रे. धसा 
५ ६ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[१२] 


क्र. ७ राग-दुर्गां, तीनताल 
सुमन एक मज लाभे गुणी । सुगंध त्याचा जीव अनुभवी । हांसे नाचे 
स्वर्ग छाभुनी we ॥ gasa गवे कशाला । aga राहिले स्वर्गी 
रूपुनी ॥ १॥ ; 


पधध'मरेमरेसा[मरेमपऽधमरेरेमऽमपध 
000 ७9७०७०6 ७|00090000 0000 Oo 
सुमन ए कस ser... gui. सुगं. घ्याचा 
+ ७ १ ३ + ७ 

I LS 
मपधसाधपमरेसासारेममरेरेमपपम]|मपधध 
vvv ५८ 0 90900 " ५ ५८0००१५५०० ५८५८८० o 
जी वभनुभदौोहां..से ना, .चे .| स्व. «गे 
१ 2 + 9 १ 
aT att at a Ta 
www wo — 
लळा. . ZÜ 

& 

॥ अंतरा ॥ 

1 I “Nz aL J al 1 ` 
मममपध | सा uu wu td ta sw ug 
TOLO ori? ढा कड JJ 000109 10 0 o ० ० 
कल्प तरूचा | ग वे कशालछाअम्रृतरा . हिले . 
+ ७ 1 ३ + ७ 
मपधसांधपममरेसा 
v"v""vV0000 O0 ० 
स्व. . . गौ.लपुनी . 

१ a 


' सुमन एक सज ? म्हणून पुढील ' आलाप तान ' समेपासून घेणे. 
शसारेमपधमरेधंसा 

v" ८५५८०० 70 o 

aT . . LJ e . . 


1 ३ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[33] 


ईश चरणीं प्रार्थना 
क्र. ८ राग-दुगां, दुत एकताल 
रम्य सुगुण ईंशचरण। करिति ज्यास नमन सुजन। करुनि स्तवन गुणि 
राणजन। SA मन शांतिपूर्ण ॥ ४० ॥ हृदयीं वसे कामना। पुरवि पुरवि 
- पावना। तोडि पाश हे दारुण। सुक्त करी सानवगण ॥ १ di 


भेमपध पम रे रेम रेसा | धसाध सा 5 सारे 
9 000 00 “0090 ७ ०० 


र .म्यसु गुण gU 


25 
90 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[१४] 
wg X sur 
o 000 e 
. तिपू. णं 
५ g 

॥ अंतरा ॥ 

1 ॥ 1 alnan I I 
घर्सा5|धर्सासा २ २ रेसारेसाधप 

MSU io odoc 60-0 QOIS 
हृदथिवसैका . मना .|पु «fag रविकामना . « 
१ Yo. फो & 3 ko 48 
| ~l I La dr q E: सांघ 

घ मम ayaqa 
SN Se re 
तोडिपा. झ हे दारुण | सुक्त करीमा « न 
१ 2 + ५ ६ १ ३+ u 
पमरेसा 
"OO o 
चग ण 
& 

राग-सारग i 


या रागाला दोन निषाद लागतात. गंधार, घेवत asd. बाकी सर्वे 
शुद्ध स्वर, 
sie ses, वादी-रिषभ; संवादी-पंचम; वेळ-दिषसाचा दुसरा प्रहर» 

रागाचे मुख्य अंग 
रसपरे,मरे,निंसा 

आरोह--सा रे म प नी at 

अवरोह--सा नि प मरे सा 

लक्षांत ठे वण्याच्या गोष्टी--या रागाच्या पूर्वार्धात “परे, मरे, 
aà स्वर घेतात व उत्तरार्धात ' निप मरे,” असे स्वर घेण्याचा AAT 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
[१५] 


आहे. आरोहांत शुद्ध निषाद च अवरोहांत कोमरू निषाद घेतात. आरोहांक्त 
कोमल निषाद घेतला तर लगेच अवरोह करावा. त्यामुळे राग छायाः 
बिघडत नाहीं. याच रागाला बिंद्रावनी सारंगहि कांहीं संगीतज्ञ म्हणतात. 


आलाप 
१ निंसा, सारे, सारेमरे, रेमप, प रे, मरेसा 
I 

£N `~ A “सा 1 1 x iG fx 
२ निं सा रे स पनिप, मपनि निसा, सां रे निसानिप, म प॒ नि 
मप" रे, रे मपरे, मरे, निरेसा 
w Www 

| wal गन. 


~ A i |) 
३ निंसारे म पनिसा, सोसा रे म॑ रें नसा, नि सा रें सांनिप,. 
w w v ww 
A 
न्‌ 


c 
C 


br nf A म 

“नि प म पसा, निप, नि म प रे, निंसा 

www v M : 
क्र. ९ राग-सारंग, सारीगम; द्रुत एकताळ 

qa LANG SI a Care पनिपमपमरेमरेनिसा| 

CooooooooQ^ oooooo-ooOQo 

1 à pe Tas ३ +u ६ 


॥ अंतरा ॥ 


` क्र. १० रा ग-सारंग, लक्षणगीत; त्रिताळ 
सारंग राग नटला दिसळा बहुरूपी सजला अगघ होत परि इतर सुरा 
घेऊनि ल्याला ive घेत ga नी KOC रि प वादी संबादी) 
agat रसिकजन मंना तोषवीत दिन मध्याला ॥ १॥ 


-के, ना. मो. ete 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[१६] 


9 


o 


m» 2 

FE) 

ods 

doh" 

CAMS 

Eo" 

Av O AS 

fr 

bo x 

dot 9 Ig 

"pom wow 

dot [८० id 

0 w Ok 
uo: 

brow ज wow 

mod m 

do ० bor 

or dE 

orm bow 

Loss Fo: 

ESS eot 
eli 

pos f 

rot ०3 

trop ० टॅ) 


॥ SERT Il 


अमपऽपनिनिनिनिसांसा 


“ ७०७०० "" 0 0 77 ४7 


घेतळछु.दनीअनुलोमाला 


क्र. ११ राग-सारंग, झपताल 


॥ zo ॥ भवभीति छोपते । शांति 


AYA सुखघाम | आराम अभिमान 


अविराम ॥ १ ॥ 


“खन पावतें। पदन कधि कांपतं। आधार 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[१७] 
मरेरेमपपनिप"रेऽसा | मरेमपनिर्सानिपमनि 
Met एक 000”. AT OS ST हरा Homo Yun (oe) toe fe) (o) — — 
, प्र Xs. म सुख था. म आ. रा. . म . अभि 
E + ८ त छ + 


॥ अंतरा | 
ममपनिपनिर्सानिसा5|निसार्सारेरॅसांनिर्सानेप 
भवभाी.तिलो . प ते तिमनपा .वतें 
१ ३ + ८ १ ३ + c 
पनिसारेमंरेसानिसांनिप|पनिसारेंनिसांनि पमः 
— C c ccc ० ० फणा mud eye) — — (e ०२. 
प द॒ न कधिकां . प तें भा. न» « धा 3. 
1 & t 6 1 R + 
Maay ऽसा 
वि रा. म 

[A 


* प्रभुनाम सुखधाम ' म्हणून समेपासून पुढीळ “ आलाप ताना ' घेणे... i 
ने ऽरेमपरेमरेनिंसा 
१ निं निं सा ऽ स॒ स परेमरे | 


"० 
aT . L) . . . oes eo e e e 9 ® ककि ° 
१ R + ८ 
नि नीसो 5 Cara as fi ar 
3 g à 3 d md 8 a oo-vvoo00-o00 
अ T . ७ > ० ® e ० œ » . e ७ . ° O i 
१ ३ t € 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१८] 
x x 1 I 

a नसिंसारेमपनी5नि्साडनिसारेमरेसानिप 
v ५० ॑ ७४ पट ० 0 0 0" ५ vo oOo” 0 0 
ar . हि . . E . छ o 
१ & T ८ 
मरेनिंसा 
ooo O 
e . ded | 

y निंसारेमपर्निपम रेसा निंसा रे स पतिसा f&q 
[9 NN NUNN NY ~ UV UYU Sw ww uv S NV 
at . ° . ० ७ ° . C 
१ ३, 
मरेसानिसारेमपनिसारॅसांनिपमरेसानिसा$5 
4.» Y Y MM Y मी NM VN SM M VM UNS जा फि VO 

T € 
राग-खमाज 


० था रागाला दोन निपाद लागतात. बाकी सर्व स्वर Bs. आरोहांत 
'रिपभ; वञ्य. 


वादी-गंधार; संवादी-निपाद; जाति-पाडव संपूर्ण; वेळ-रात्रीचा 
दुसरा प्रहर किंवा सायेकाल. 
रागचें मुख्य अंग 
गमपधनीधपधगमग 
आरोह--सा ग स प ध fa at 
अवरोह--सां नि घ प मगरेसा 


लक्षांत ठेवण्याच्या गोष्ठी--खमाजासारखे इतरहि पुष्कळ राग दोन 
निपादांचे आहेत. त्यांत असा एक नियम आहे कीं, आरोहांत शुद्ध च अव- 
deia कोमल निषाद घेतात. या रागांत अवरोहांत दोन्ही निपाद जवळ- 


[4 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


—— — a आउ रिड 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[१९] 


जवळ घेतात. प्रथम झु, नंतर कोमळ. शिवाय सा नि ध म प धम a, 
असे स्वर अवरोहांत घेतात. त्यामुळें रागाचे स्वरूप स्पष्ट fud. आरोहांत 
तार सप्तकांत प घ सां रें म॑ अज्ञा तऱ्हेने रिषभ घेतात. 


आलाप 


१ साग, सागमग, सागमपधगमग, गपमपगरेसा 
२ सा ग मधप, घ पम गप, गम प धनि, निधपधगमग, ग म 
v w 


q धनिसा, सारसानिधप, धगमग, गमपमगरे गरेसा 
ww 


| al र 
d 
३ गमपघ निर्सा, नि सा निधप ध निर्सा quu at 


ak नेधप, ग स प घनी, पनीघप गपमग an ur 


M NNNM 


क्र. १२ राग-खमाज, सारीगम; द्रुतएुक ताळ 
ग नेसानि| सानिधपधमसपधमग 
सासा 1 o ने | वपघुमपघमग| 
१ R + & १ & + पु & 
॥ अंतरा ॥ 
|] 
नि ।निसांऽसां[निसांनिसांऽरधर्सा 
aaa fea a तिसा 00 ०७१ 00 O 0००० ७ 
3 छि मर णु ६ १ & + 
LN | 1 al 
å सारेंनिधप|गमपधसानि 
नि ष॒ प] थु सारे साँति सा ईति. घ |स मुप तुसा 
७ ६ १ हे के जज OU a 
qu मगरेसा| 
00000 ० 2 
+ 4 & 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[२०] 


क्र. १३ राग-खमाज, लक्षणगीत; त्रिताळ 
हा नित सुखद लागे खमाज आजी गाति जया डुधजन विमल सुरी, 
चेऊनि उभय निपादा ॥ vo आरोहणिं सुर ` री? येईना स्थान विलोमीः 
सकल सुरांना। केले नृप मंत्री सुर गनीनां धम संगत जो ल्याला ॥ १॥ 
-कै. d. ना. मो. RET 
प5पगरसगसागम पध 


A 
धपधपमपगऽम 
सलि पालि मिस -000 07 70000 
gr नि तसु ख दका , गे . ख| मा, जआ sb गातिजया . 
R + ७ १ 3 + ७ 
निर्सा[निधघपधगमगर्सानि्साधनिधनि | uut 
o O ०000०0००6०" "" 0 0000 0 vv © 
बु ध|जनविमलसुरीघेउनिउभयनि|पा. . 
१ à * ७ १ 

घनिसानिर्सारसानिध 

vuv 0१ " VV 0० Oo 

दा टा 5 ESI 

क दे 
|] अंतरा I 

मगमपपनिध|सार्सानिरेसानिनिनिनिर्साधनि 
०००००००|। tren ००--००००९०१० 
आरो. हणिंसु .२ | री ये इं .नास्थान विलो , मीं 
+ ७ १ ३ t ७ 
सारेनिर्साध्सानिधपमगमपपपघ|सांनिघधगमर 
co 090 oO 0 SNS Orc 9) OF ००.० 0 — 006" 
स कलसुरां.ना. .केले.नुपमं .|त्री सुर गनिना, 
3 R t ७ १ 3 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[२१] 


ap 
4०5 


4 0 


+ HOA + sig 


वनमाली 
क. १४ राग-खमाज, तीनताल 
मधुर सरली किती वनमाली | वनीं सुरमाला दुमदुमली duod येई: 


` 


येइ हरि gaa देई। शोधितां तनू श्रमळी N 


पधगमगसागम ।पपपधग सगसागसपधनि 
©00000001000000- 00000 0 


मधु रम घु रकिती laam. ळी . - घनीं . सुरमा 


T ७ १ R + छ 
^X De 

wb at| नि सानिधगमग 
o ०1० ooooo- 
. elg म दुमली. . 

३ 3 

॥ अंतरा ॥ 
गमधनिधपध|निर्सानिसासार्सारेंगनिसांनिधप 
00 0000 - 0 o co 000०0 0000 
येइये , इहरि|द शन दे Zum -घितां. तनू .l 
T 1 & + ७ 
1 

परणनिघपमगरेसा 
o 0 00009 90 
अ मली ० 
3 ३ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ २२ 


१ ३ 
छगमपधनिर्सापनिधपगम 
जब v ७० ० 0 ७० ८००० 
जा: ९ UO Se ss 2 


आ. . . . s . . . . . . e 
१ ३ 

४ ममपधनिसांनिधपनि घपमगरेसा 
V UUU V U UVU UVY V Veuve v 
अः. hy T S. OS HSS, 0 6 
1 E! 

a गमपधनिर्सारैगरैसानिधपमगरे 
Ww UUU V UV HNN U V UU vuv 
CUPS 6:6 6.0 o A ल त. त्त 
३ à 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[33] 


राग-देश 


या रागाळा दोन निषाद लागतात. आरोहांत ware Yaa qud. बाकी 
सर्वे स्वर झुद्ध लागतात. * 


जाति-ओडव-संपूर्ण, वादी-पंचम; खंवादी-रिषभ; वेळ-रात्रौ . 
रागाचें मुख्य अंग 
निधपध म ग रे, “ar 
आरोह--सा रे म प नि at 
अवरोह-सां नि धप धम गरे गनिं सा 


लक्षांत ठेवण्याच्या गोष्टी--या रागाचा अवरोह सरळ न होता वक्र- 
रूपाने होतो. नसे-सा नि घ प ध म गरे, रिषभ पंचमावरच थांबल्याने 
जवळपासचे दुसरे राग होणार नाहींत. 


आलाप 
१ सारेनिंसा, सारमगरे, रेप, रेसगरे निंसा 
२ सारेमगरे, रे म पनिधप, मपनिनिर्सा, सांनिधप, घमगरे, रेप , 
रेमगरे, "निसा 
३ सा रे म॒ पनिधप, मपनिनिर्सा, पनि ati उमंग रै, "irat, 
नि at 'रेनिधप, धमगरे, रेप, रेमगरे, "fiu 
क्र. १५ राग-देस, सारीगम; दु तएकताळ 


रेरेममपनिधपमग | प सानि घ प म गरेगर्सिऽसा 
9000700000 ooo 0 o O 
E + ७५ ६ १ R + ५ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[39] 

॥ अंतरा ।। 
मममपपपनिनिनिसा5स [नि सां रे रमंगरेंगनि 
Cooooo 0 O O QO o co 0" 000900 OQ 
३ j S +. ५ ६ 1 Rt FI SN 
ऽसा|निसारेनिऽधपधमगरे [पनि धपमगरे 
o o o 00 0000000 - oo0o00000 ^7 
& 1 3 + w 8 3 & t 
asaj 
O 0 छ 0 
५ ६ 


क. १६ राग-देदा, लक्षणगीत; झपताल 
आदेश गुरुचा, देसास गाई, सोरठ मधुर अंग बिलसे सदाही ॥ wo di 
agi रुचिर मेल ध ग नाहीं रोहीं। परि वादी संवादी संमत सताही ॥१॥ 
अचरांद्दणा घे मृढु ग? स थोडा । शोभे सदा रूप निदि यामिं दजिया।। २ 
२5 मपप नध मगर|रपमग रे रेगनिंसाSऽ 


१ २ T € ३ + 
निंसारेमरेमपनिसांसां|निसांनिसांरेनि ध फ 
ea n E M EE 
« रठसधशुरअं . ग।|विलसे - .स दा. 
+ c १. 4३ + 


॥ अंतरा | 
मपनीऽनिसांसांनिसांसा 


agh. ef ca. ल|धगना dia. a. .| 
१ 3 + ८ १ & + € 


wal 


पनिसारेररेगंनिसांऽ| 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[२५] 


>+ लए टि E acc बिल ie ee ot 2 -- ^7 0 
परिवा.दिसं.वा.दि|सं.मतसता, et. 


१ R t [3 1 2 + P 


क्र. १७ राग-देस, झपताल 


Seat ही फुलता | फुलतसे ही तव । रातराणी पहा ॥ ए०॥ shia 
सरळा। अनिल इथला पहा । सुखवित तव अहा ॥ १ ॥ 


सनि ऽधपधपममगरे 5 


फुल तसे . ही .त च 


जो «त्स्ना. ही फुलता - . 


१ 3 + ८ १ ३ + ८ 
मरेमपनीसारेंनिधप्मगरे 
क TSS पा जे (०0) (o) 


॥ अंतरा ॥ 
पनिर्सारेरंगरगनि 


सौ. ये . थे भ र ला. . | अनिल इथ ला. प 
१ ३ + ८ E! + 
सा5|रेनिधपधप्मगरेसारेमपनिसां 
==) = Ss ०००००००००० 
हा .|सुखवितत वअ.हा. « « . . 

१ ३ + ८ 


< ज्ञोत्स्ना ही फुलता ' म्हणून पुढील ' आलाप ^ समेपासून घेणें, 


१ सारेमग रे5 रेसपनिधपधमग रेडग्निसा 
00" 0 0" >> ५४४ ५ 0.0 0000" O O 


1 डे + £ ८ 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[3&] 


vvv v -- v o= ० 
अआ . . ७ e > ७ ७ ७ ७ ७ s . 
३ 2 + ८ 

* जोत्स्ना ही ' म्हणून काळातून पुढील ताना ' घेणे. 

४ निंसारेमपनिधपमपनिर्सारेसांनिधपमगरे 
ew OM M NM NM Ve | SL Lit vw ve “~ र 
अआ e o ei st ide €. a Hu 
TER ८ 4 

PN I ] ~ 

७५ मपनिर्सारेंम ग॑रेनिसारेसांनिघ पमग रेनेंसा 
V UY V S VY U U U U U U U U UV U UU VvV v 
जा. ee . . ० ७ ee ees 
+ ८ 


अहिल्या देवी स्मरण 
m. १८ राग-देस, तीनताळ 


देवि अहिल्ये पुण्यतव स्मरण । अमर अससि तू भारत भूपण ॥ Zo d 
हृदयीं असुनी कुसुम कोमला | दाने दिधलीं दीन दुर्वळा। न्यायनीतिनं- 
सुखवि प्रजेंला । घमं रक्षणी दे तन मन धन ॥ १ ॥ कठिण समय जरि प्राप्त 
जाहला। वज्र कटोरा बनुनी अबला। St संन्यासह जाइ रणाला। राघो-. 
चीरमणि शरण ॥ २॥ 


Sig घए घ पम ग रे रेपमगरेगर्निसारेमरे मप पः 
00 000000000000 

दे विअ feet Ig .ण्यत T णअसर असि 

+ ७ १ & T ७ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


[२७] 
॥ अंतरा ॥ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


सुद्रकः-स- रा. सरदेसाई, बी.ए., एक्एक्‌.बी., 
नवीन समर्थ विद्यालयाचा “ समर्थ भारत ^ छापखाना, 
४१ बुधवार, पुर्ण २. 
प्रकाशकः श्री. रामचंद्र विनायक पटवधन, 
सारतीय संगीत अळंकार, ब्लॉक न. ११ प, ४९५ शनचार पेठ, पुर्ण २. 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


igitizati 


on b 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


202 3102 37202 22 


आमची सङ्गीत-संबंधीं प्रकाशने 
संगीत गौरव अंथमाला, पुणें 


बालसंगीत मराठी भाग १, २, २ कि. प्र. १२ आ. 
रागविज्ञान भाग १ ते ५ किं. २, २, २॥, ३, ३॥ रु. 
तबला-मदंगवादन पद्धती भाग १ मू. १॥ 


शालेय बालसंगीत भा, २ व ३, हिंदी बारसंगीत 
Wi, १, रागविज्ञान सा. ६ वा, TSART 
वादन पद्धति भाग २ 
कागद मिळूं लागतांच हीं सर्व पुस्तकें लवकरच 


प्रसिद्ध होतील, 
पुस्तके मिळण्याचे ठिकाण-- 


व्यवस्थापक, संगीत गोरव ग्रंथमाला 

_ ४९५ शनवार, ३ रा मजला, ब्लॉक नं, ११ ए, 
पुणें २ 
RESIS 8 SSS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


